RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ९ ० ] 


शुक्रवार , जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २३३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये 

तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक- ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
बॅरेक क्रमांक ३, हैद्राबाद हाऊस, सिव्हील लाईन , नागपूर -४४० ००१. दिनांक ६ जुलै , २०१८ 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक - एनयुआर - २०१८ -प्र.क्र .२५-शिकाना ( परिचर्या) 

ज्याअर्थी, बै. जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससुन सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे यांच्या आस्थापनेवरील तंत्रज्ञ , 
परिचारीका व संबंधित कर्मचारी वर्ग ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त कर्मचारी ” असा करण्यात आला आहे ) जनतेच्या सार्वजनिक 
आरोग्य राखण्याच्या सेवेशी निगडीत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०१७ ( २०१८ चा महा. १८ ) च्या कलम २ च्या खंड ( अ) 
च्या उप खंड ( ३) अनुसार जनतेच्या सार्वजनिक आरोग्य राखण्याच्या सेवेशी निगडीत असणा- या सदर महाविद्यालय व रुग्णालय 
येथील सेवा व पदे ही उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक अत्यावश्यक सेवा आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त कर्मचारी हे संपावर असून त्यामुळे उक्त अत्यावश्यक सेवा बाधीत होत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अत्यावश्यक सेवेतील उक्त कर्मचा- यांच्या संपास मनाई करणे लोकहिताच्या दृष्टिने आवश्यक आहे अशी 
राज्य शासनाची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०१७ ( २०१८ चा महा. १८ ) च्या कलम ४ च्या 
पोट - कलम ( १ ) सह उक्त अधिनियमाच्या कलम ( २ ) च्या खंड ( अ) च्या उपखंड ( ३) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राज्य 
शासन , अत्यावश्यक सेवेतील उक्त कर्मचा-यांच्या संपास दिनांक ७ जुलै, २०१८ पासून याद्वारे मनाई करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी पाटणकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब -२३३ . 
एचबी-१६८१- (१ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १ ९ ४० 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Barrack No. 3 , Hyderabad House , Civil Lines, Nagpur -440 001. 

Dated the 6th 

July , 2018 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE Act, 2017 . 


ORDER 


No. NUR - 2018 /C.R . 25 /Shikana (Nursing ). 

Whereas, the technicians and nurses and concerned staff (hereinafter referred to as " the 
said employees”) employed in connection with the establishment of the B. J. Government Medical 
College and Sasoon Hospital, Pune, are engaged in providing the services connected with the 
maintenance of public health to the public ; 


And whereas , services connected with the maintenance of the public health of the said 
college and hospital, being the services and posts in connection with the public health service , are 
the essential service within the meaning of sub -clause ( iii) of clause (a ) of section 2 of the 
Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah . XVIII of 2018 ); 


And whereas, the said employees are on strike and their strike disturbs the said essential 
service ; 


And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that, it is necessary , in the public 
interest, to prohibit the strike of the said employees employed in the said essential service ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 read with 
sub -clause ( iii) of clause (a ) of Section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act , 
2017 (Mah . XVIII of 2018 ), the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike from 
7th July , 2018 by the said employees employed in the said essential service. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SHIVAJI PATANKAR , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 , EDITOR : SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


